Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ६५ ] सोमवार , डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ [ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १८ . ०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . कक्ष- १२- एमयुएन -१- अ.नि .- कावि - ८९६- २०१७. - 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती ( अध्यक्ष निवडणूक ) नियम १९८१ च्या नियम ७ ( ओ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील वाडी नगर परिषदेच्या ( सोमवार) दिनांक २० 
११- २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ .क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


शेरा ( जर जागा राखीव 
असेल तर कोणासाठी) 


( २ ) 


( ३) 
प्रेमनाथ आत्माराम झाडे 


वाडी 


खुला प्रवर्ग 


नागपूर : 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, नागपूर . 


ना .- एक - अ- १ ( १५५५) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १७५ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- XII - MUN-1 - P. E.- WS - 896- 2017. 


In exercise of the powers conferred on me under Section (7 - A ) of the Maharashtra Municipal Councils , And Nagar 
Panchayats ( President Election ) Rules, 1981, 1, Sachin Kurve , Collector, Nagpur Districthereby publish the neme of person who 
has duly elected as President of Nagar Parishad ,Wadi in the election held on Monday the 20th November, 2017 . 


SCHEDULE 


Sr.No. 


Name of Nagar Parishad 


Name of elected Candidate 


Remarks, (whether the seat is 

reserved, if so for whom) 


( 2 ) 
Wadi 


(3 ) 


( 4 ) 


Premnath Atmaram Zade 


Open 


Nagpur : 
Dated the 14th December 2017 . 


SACHIN KURVE, 
Collector , Nagpur. 


भाग १- अ ( असा.), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . कक्ष- १२-एमयुएन- १ - उ. नि .- कावि- ८९७- २०१७. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - अ ( ४) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील वाडी नगर परिषदेच्या ( सोमवार ) 
दिनांक २०-११- २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून 
आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


नगर परिषदेचे नांव 

( २ ) 


C 


( ३ ) 


वाडी 


श्री . राजेश शामरावजी थोराणे 


नागपूर : 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७/ अग्रहायण २७, शके १९३९ 


३ 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७७ . 

BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- XII- MUN-1- V. P. E.- WS- 897- 2017. 


In exercise of the powers conferred on me under Sub -Section ( 4 ) of Section 51- A of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act., 1965, I, Sachin Kurve , Collector, Nagpur District hereby publish the name of 
person who has duly elected as Vice - President of Nagar Parishad , Wadi in the election held on Monday the 20th November, 2017 . 


SCHEDULE 


Name of elected Candidate 


Sr. No. 

(1 ) 


Name ofMunicipal Council 

( 2 ) 
Wadi 


Rajesh Shamraoji Thoane 


Nagpur : 
Dated the 14th December 2017 . 


SACHIN KURVE, 
Collector, Nagpur. 


भाग १- अ ( असा.), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . कक्ष -१२- एमयुएन- १- अ. नि .- कावि -८९९ -२०१७. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती ( अध्यक्ष निवडणूक ) नियम १९८१ च्या नियम ७ ( अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील मोवाड नगर परिषदेच्या ( सोमवार ) दिनांक 
२० - ११ - २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


शेरा ( जर जागा राखीव 
असेल तर कोणासाठी) 

( ४ ) 


(१) 


( २ ) 


मोवाड 


सुरेश राजेरामजी खसारे 


खुला प्रवर्ग 


नागपूर : 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ . 


सचिन कुर्वे , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


भाग १- अ ( असा.), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७९ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . Desk - XII - MUN- 1 - P. E.- WS - 899- 2017. 


In exercise of the powers conferred on me under Section (7 -a ) of the Maharashtra Municipal Councils , And Nagar 
Panchayats ( President Election ) Rules, 1981, 1, Sachin Kurve , Collector, Nagpur District hereby publish the name of person who 
has duly elected as President ofNagar Parishad ,Mowad in the election held on Monday the 20th November, 2017 . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Nagar Parishad 


Name of elected Candidate 


Remarks , (whether the seat is 

reserved , if so for whom ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Mowad 


Suresh Rajeramji Khasare 


Open 


Nagpur : 
Dated the 14th December 2017 . 


SACHIN KURVE, 
Collector , Nagpur. 


भाग १- अ ( असा.) , ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १८० . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्र . कक्ष- १२- एमयुएन - १- उ .नि .- कावि -९०० - २०१७. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ ( ४ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराच्या वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील मोवाड नगर परिषदेच्या 
( सोमवार ) दिनांक २०- ११- २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून 
निवडून आले आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


(२ ) 


मोवाड 


सौ . कुमुदताई केशवराव कोल्हे 


नागपूर : 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १८ , २०१७ / अग्रहायण २७, शके १९३९ 


५ 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८१ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No. Desk- XII - MUN1- V. P. E.- WS- 900- 2017. 


In exercise of the powers conferred on me under sun- section ( 4 ) Section 51- A of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act. 1965, I, Sachin Kurve, Collector, Nagpur District hereby publish the name of 
person who has duly elected as Vice- President of Nagar Parishad , Mowad in the election held on Monday the 20th November, 
2017 . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of Nagar Parishad 


Nameof elected Candidate 

( 3 ) 
Sau . Kumudtai Keshaorao Kolhe 


Mowad 


Nagpur : 
Dated the 14th December 2017 . 


SACHIN KURVE, 
Collector , Nagpur. 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . जिकागो - नपाप्र - कावि - ९०८ - २०१७ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता ( अध्यक्षपदासाठी थेट 
निवडणूक ) अध्यादेश, दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१७ अन्वये व मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ -नप -२०१७-प्र.क्र .१३ / 
का - ६ , दिनांक ०७ - ११- २०१७ अन्वये गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा, नगर पंचायतीच्या दिनांक १३ - १२- २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाचे 
थेट सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


पद 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


नगर पंचायतीचे 

नांव 


निवडणुकीचा 
दिनांक 

(२) 
१३ - १२- २०१७ 


(३) 


( ४) । 
उईके विरेन्द्र दयालाल 


शेरा 
( जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 

( ५ ) 
अनुसूचित जमाती 


सालेकसा 


अध्यक्ष 


ना .-एक- अ -२ ( १५५५). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १८ , २०१७/ अग्रहायण २७ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८३ . 


आदेश 


क्र . जिकागो - नपाप्र- कावि- ९१० - २०१७ . 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ- नप- २०१७-प्र . क्र . १३- का -६ , दिनांक ०७-११- २०१७ अन्वये निवडणूक 
कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१) मधील तरतुदीनुसर मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी, गोंदिया या आदेशाद्वारे असे जाहिर करतो की , दिनांक १३ - १२ - २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या नगर 
पंचायत , सालेकसा येथील प्रभाग क्र . १ ते १७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार त्यांचा नावासमोर नमूद असलेल्या 
प्रभागातून नगर पंचायत सदस्य म्हणून रितसर निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


अ . क्र . 
( १ ) 


प्रभाग क्र . 

( २ ) 


कोडापे बबिता लालसिंग 
पंधरे पारबतीबाई बंसीलाल 
टेकाम जानकीबाई रविंद्र 
गडपाल लक्ष्मीबाई भागवत 
ढेकवार शशिकला राधेशाम 
भसारे कृष्णा शोभेलाल 
उईके सुनिता हेमंत 
कोटांगले दमयंता भुमेश्वर 
प्रधान सयन महेश 


शेरा ( जागा रखीव असेल तर कोणासाठी ) 

( ४ ) 
अनुसूचित जमाती 
अनुसूचित जमाती 
अनुसूचित जमाती ( महिला ) 
नगरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला ) 
सर्वसाधारण 
अनुसूचित जमाती 
अनुसूचित जमाती ( महिला) 
अनुसूचित जाती ( महिला) 
अनुसूचित जमाती ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


जैतवार उमेदलाल कवडू 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


१३ 


क्षीरसागर वंदना उर्फ सुनंदा पुरुषोत्तम 
फरकुंडे फुलवंता सुरेश 
वाढई प्रल्हाद ग्यानीराम 
वलथरे रविता महेंद्र 


१३ 


१४ 


१४ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण (महिला ) 
अनुसूचित जमाती 
अनुसूचित जमाती ( महिला) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


१६ 


जंगेरे धनराज लक्ष्मण 
चौधरी मंगला महेश 
करंडे मंगलाबाई होमेंद्र 


१६ 


गोंदिया : 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION ,PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI,PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR-440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING,STATIONERY AND PUBLICATION, 
21- A, NETAJI SUBHASH ROAD,CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


